सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . १० ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन , १८-२४ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


J 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१ 


1 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २५७ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२७० 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


प्र.सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांजकडून 
सुचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९९ ६ . 

क्रमांक सहसंनरऔवि / कृषि पर्यटन धोरण / युडीसीपीआर / कलम २० 
( ३ ) / २००१ . - ज्याअर्थी , शासन नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक 
टिपीएस -१८२२ / प्र.क्र . ०४ / २०२२ / नवि -१३ , दि . ०२/०६/२०२२ अन्वये राज्याच्या 
कृषी पर्यटन धोरणाचे अंमलबजावणीकरीता , एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व 
प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नवीन तरतुद विनियम क्र . २.१.२ अंतर्भूत करण्यासाठी , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ ( यापुढे उक्त 
अधिनियम असे संबोधले आहे ) चे कलम २० ( ३ ) व ३७ ( १ ) सह कलम १५४ 
अन्वये निदेश दिलेले असून कलम २० ( ३ ) अन्वये कार्यवाही करण्यासाठी 
विभागीय सहसंचालक , नगर रचना यांना आदेश दिलेले आहेत . 


आता त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्राधिकृत केलेनुसार , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २० पोट कलम ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार , या सोबत 
जोडलेल्या प्रस्तावित फेरबदलाच्या ( विनियम क्र . २.१.२ मध्ये नवीन तरतूद ) 
परिशिष्टाबाबत औरंगाबाद विभागातील १ ) औरंगाबाद प्रदेश , २ ) जालना प्रदेश , 

औ . भाग १ - १० 


२५७ 


[ पृष्ठे - १४ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


- 


T 


३ ) बीड प्रदेश , ४ ) उस्मानाबाद प्रदेश , ५ ) हिंगोली प्रदेश , ६ ) लातूर प्रदेश , 
७ ) नांदेड प्रदेश , ८ ) परभणी प्रदेश या मंजूर प्रादेशिक योजनाच्या क्षेत्राचे 
संदर्भात नागरिकांकडून हरकती आणि सुचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन ३० दिवसांचे मुदतीत मागविण्यात 
येत आहेत . सदर सुचना / हरकती सहसंचालक , नगर रचना औरंगाबाद 
विभाग , एम.बी.सी. टॉवर , दुसरा मजला , अदालत रोड , औरंगाबाद 
४३१००१ या पत्यावर पाठविण्यात याव्यात . विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणा - या 
सूचना / हरकतींवर सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग यांचेकडून 
वैधानिक तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येवुन त्याप्रमाणे शासनास अहवाल 
सादर करण्यात येईल . 


प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रारुप www.maharashtra.gov.in ( कायदे 
व नियम ) या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 
औरंगाबाद 

दि . २१/१२/२०२२ . 


( सु . ल . कमठाणे ) 

प्र . सहसंचालक , नगर रचना , 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


२५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन १८- २४ , शके १ ९ ४४ 


OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR OF 


TOWN PLANNING , 


AURANGABAD DIVISION , AURANGABAD 


Notice 


MAHARASHTRA REGIONALAND TOWN 


PLANNING ACT , 1966 


No. JDTP / Agro Tourism Policy / UDCPR / 


Section 20 ( 3 ) / 2001 .--- Whereas , the Government in 


the Urban Development vide its Government Resolution 


No. TPS - 1822 / C.R.04 / 2022 / UD - 12 dated 


02.06.2022 has issued directives under Section 20 ( 3 ) 


and 37 ( 1 ) with section 154 of the Maharashtra 


Regulation and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as the said Act " ) to incorporate a new 
provision in Regulation No. 2.1.2 in the sanctioned 
Unified Development Control and Promotion 
Regulations to implement the Agro Tourism Policy of 


the State Government and also ordered Divisional Joint 


Director , Town Planning to follow the due procedure 


under section 20 ( 3 ) of the said Act . 


Now therefore , as authorized by the State 


Government , in accordance with the provisions of sub 

section ( 3 ) of Section 20 of the said Act , the suggestions 


and / or objections in respect of appendix attached 

herewith for proposed modification ( New provision in 
Regulation No. 2.1.2 ) for sanctioned Regional Plan area 
in Aurangabad Division 1 ) Aurangabad Region , 2 ) Jalna 
Region , 3 ) Beed Region , 4 ) Osmanabad Region , 5 ) 
Hingoli Region , 6 ) Nanded Region , 7 ) Latur Region , 
8 ) Parbhani Region are being invited from general public 
within 30 days from date of publication of this notice in 
Official Gazette . The suggestion and / or objections shall 
be addressed to Joint Director Town Planning 


भाग १ - पुरवणी 


Aurangabad Division , M.B.C.Tower , 2nd Floor , Adalat 


Road , Aurangabad . The suggestions / objections 
received within stipulated period shall be dealt with 
statutory provisions and report shall be submitted to 
the State Government accordingly . 

The Draft of proposed modification is also 


available on Maharashtra Government website 


www.maharashtra.gov.in ( Laws / Regulations . ) 


Aurangabad 


Dated- 21.12.2022 


( S.L.Kamthane ) 

Joint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad . 


औरंगाबाद विभाग 


New provision is added in Regulation No. 2.1.2 of sanctin Unified Development Control and Promo 
tion Regulations as follows : 

1 ) 


2 


3 


4 

5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन , १८-२४ , शके १ ९ ४४ 

Appendix 

Accompaniment of Government Resolution No. TPS - 1822 / CR.04 / 2022 / UD - 13 , 
Dated 02/06/2022 


160 


APPROVALS OF BUILDING PERMISSION FOR CONSTRUCTION UPTO 8 ROOMS FOR 
AGRO TOURISM CENTER AND ALLIED ACTIVITIES AS PER TOURIM POLICY - 2016 
Sr.No. Parameters to be considered Description 
1 Agricultural Plot area & No. 

Plot Area 

of Rooms 


8 


Regulation No. 2.1.2 - Permission not necessary- No such permission shall be necessary for : 
( xvi ) Construction upto 8 rooms for Agro Tourism Centre and allied activities as per 
Tourism Policy - 2016 in Agricultural Zone , subject to compliance as per Appendix - K - 2 
below : 


Buildability of Plot 


" DIRECTIVES " 


Zone in Development 
Plan / Regional Plan 

Type of Building 

Front , side and rear open 

spaces , access , parking 
and other requirements . 
Storeys allowed 


7 FSI 


Submission of Application 
for approval . 


APPENDIX ' K - 2 ' 


No. of Rooms 

( i ) Max . 04 

( ii ) Max . 06 

( iii ) Max . 8 & 2 Dormitories 


( i ) Upto 0.8 Ha . 

( ii ) 0.8 Ha . upto 1.6 Ha . 

( iii ) 1.6 Ha . & above 

Plot should be buildable in view of the provisions in 

Regulation No. 3.1 of UDCPR . 

Agricultural Zone . 


Residential & Allied Amenities for Agro Toursim Centre . 
As per the provisions of UDCPR . 


G.F. + 1 floor . 

Area of rooms should be minimum 150 sq.m. and Area of 
dormitories should be minimum 65 sq.m. to 75 sq.m. 
However , total construction should be within maximum 
FSI of 0.2 of gross plot area + along with ancillary 
area FSI thereon . 


२५ ९ 


Applicant shall submit the intimation letter as per 

Appendix - K - 1 of UDCPR along with 

i ] Ownership document . 

ii ] Copy of measurement plan of plot . 

iii ] Building plan showing periphery of construction ( P - line ) 
floor wise and details of property , FSI calculation as men 
tioned in Proforma - I with the signature of owner and 
licensed personal . 


iv ] Copy of receipt of development charges including 
labour cess paid to Authority , if any . 


२६० 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


Issue of Commencement 
Certificate / Approval . 


The receipt of applicaton along with the required documents 
and fees / charges mentioned in 8 above , by the authority 
shall be treated as permission for development . 

Plinth Checking shall not be required . 

After completion of the work , the owner shall intimate to the 
Authority about the occupation of the building . 

Note - The above procedure for permission shall not bar the owner to obtain development 
permission as per provisions of this UDCPR , if he so desires . 


10 

Plinth Checking 

11 Occupation Certificate 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ १५ , २०२३ : फाल्गुन , १८-२४ , शके १ ९ ४४ 

v ] The certificate of licensed personal stating that the proposal 

is strictly in accordance with the provisions of UDCPR . 
No more details shall be necessary . 


4 ) 


2 ) 

Notwithstanding anything mentioned above , if number of rooms exceeds 8 in Agro Tourim Centure , 
it shall be considered as commercial enterprises and for such proposal it shall be necessary to obtain 
development permission as per sanction Unified Development Control and Promotion Regulations from 
concerned Authorities . 


भाग १ - पुरवणी 


3 ) All other provisions and terms / conditions mentioned in Government Resolution of Department of 
Tourism and Cultural Affairs No. TDS - 2018 / 8 / CR.514 / Tourism , dated 28.09.2020 shall be 
applicable . 


These directives shall come into force with immediate effect . 


By the order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


( Kishor Gokhale ) 

Under Secretary to Government 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन , १८-२४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गा.त .६ कापसी तालुका : - आष्टी जिल्हा : - बीड 


२ 

उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र . २०१८ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
दिनांक / / २० 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 


प्रकल्पाचे नांव : 


स.नं. / ग.नं 

३६ 


३८ 

एकुण 


अ . क्र 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 

१.५७ 

०.३० 

१.८७ 


परिशिष्ट २ 

गाव तलाव ६ कापसी ता . आष्टी , 
जि . बीड . 


प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . ६ कापसी ता . आष्टी , 
जि . बीड . 


सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - कापसी तालुका : - आष्टी जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

ग.न. / स.न . 

लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


२६१ 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : 1 / २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 


प्रमोद कुदळे 
उपविभागीय अधिकारी 
पाटोदा . 


२६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन , १८- २४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


३ 

उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र .२०१८ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
दिनांक / / २० 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - उंदरखेल ते नवीन गावठाण पोहोच रस्ता व पुल 
तालुका : - आष्टी जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 

१ 


स.नं. / ग.नं 

२८ 

२ ९ 


अ . क्र 


सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


३० 

४७ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - उंदरखेल ते नवीन गावठाण पोहोच रस्ता व पुल ता . 
आष्टी , जि . बीड . 

प्रकल्पाचे विवरण : - उंदरखेल ते नवीन गावठाण पोहोच रस्ता व पुल 
उंदरखेल ता . आष्टी , 

जि . बीड . 


ग.न. / स.न . 

लागु नाही 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 

०.२६ 

१.० ९ 

०.१३ 

१.५४ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - उंदखेल तालुका : - आष्टी जिल्हा : - बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : / / २०२३ 
ठिकाण : पाटोदा 


प्रमोद कुदळे 
उपविभागीय अधिकारी 
पाटोदा . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


४ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पाझर तलाव क्र .०३ मौ . मानुर ( बडेवाडी ) ता शिरूर कासार जि . बीड 
साठी भुसंपादन 


क्रमांक - २०२३ / एलएनक्यू / एसआर / १३३/२००५ 
उपविभागीय अधिकारी बीड 
दिनांक : 


/ ०३ / २०२३ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


१ . 

२ . 

३ . 

४ . 

५ . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन , १८-२४ , शके १ ९ ४४ 

५३१ पै 
५३१ पै 

मौजे बडेवाडी ता . शिरूर कासार 


अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०३ मौ . मानुर ( बडेवाडी ) ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 

मौजे मानुर ता . शिरूर कासार 

५३१ पै 


५३१ पै 

५३१ पै 

५३१ पै 

५३१ पै 


०.०१ 

०.१८ 

०.१३ 

०.२६ 

०.२७ 


६ . 

७ . 


१ . 

२ . 


४६२ 

४५५ 

एकुण 


०.२२ 

०.०४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र .०३ मौ . मानुर ( बडेवाडी ) ता . 
शिरूर कासार जि . बीड 


१.० ९ 

२.९ ५ 

५.१५ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र .०३ मौ . 

मानुर ( बडेवाडी ) ता शिरूर कासार . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे 
प्रयोजन 


दिनांक : 
ठिकाण : - बीड 


२६३ 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०३ मौ . 
मानुर ( बडेवाडी ) ता . शिरूर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


.०३.२०२३ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / 
प्र.क्र , ३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली 
आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


२६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


५ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
गाव तलाव मंगेवाडी ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 

क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १२ / २००३ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 

दिनांक : - ०१.०३.२०२३ 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी 
यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अ.क्र . 
१ 


४ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन , १८- २४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव मंगेवाडी ता . पाटोदा जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव मंगेवाडी ता . पाटोदा जि . बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव मंगेवाडी ता . पाटोदा जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.४३ 

( ०.०१ पो.ख. ) 


स.नं. / ग.नं. 

३८० पै 


३८० पै 


३८० पै 

३७६ 


एकुण 


०.४६ 

( ०.०२ पो.ख. ) 


०.२४ 

०.०८ 


१.२१ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव मंगेवाडी ता . पाटोदा 
जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


दिनांक : - ०१.०३.२०२३ 

ठिकाण : - बीड 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


O 
४ 
ন 
20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


६ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार ) जमीन 
संपादन गाव पाझर तलाव क्र . ७ मौजे सौताडा ता . पाटोदा जि . बीड 
साठी भुसंपादन 

क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर ३८/२००५ 
दिनांक : - ०१.०३.२०२३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


४ 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन , १८-२४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र .७ सौताडा ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ७ सौताडा ता . पाटोदा 
जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ७ मौजे सौताडा ता . पाटोदा जि . बीड 

स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.२३ 

३४० पै . 
३४१ पै . 
३५५ पै . 

०.३८ 

१.२२ 

३५५ पै . 


एकुण 


२.७३ 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .७ सौताडा 
ता . पाटोदा जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


२६५ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : ०१.०३.२०२३ 

ठिकाण : - बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन , १८-२४ , शके १ ९ ४४ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन 


- 


पाझर तलाव क्र .८ सौताडा ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 

क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १८ ९ / २००५ 

दिनांक : ०१.०३.२०२३ 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 

अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


त 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ८ सौताडा ता . पाटोदा जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


३५६ 


३५७ 


अ.क्र . 


३५८ 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


०.१४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ८ सौताडा ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ८ सौताडा ता . पाटोदा 
जि . बीड 


स.नं. / ग.नं . 


१.७८ 


यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी 
व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ 


लागु नाही 


१.९ ४ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ८ सौताडा 
ता . पाटोदा जि . बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन , १८-२४ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : ०१.०३.२०२३ 

ठिकाण : - बीड 


८ 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पाझर तलाव क्र .१३ सौताडा ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 

क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर ७२ / २००६ 

दिनांक : - ०१.०३.२०२३ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी 
यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , 


या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 


आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


४ 


५ 


६ 


अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . १३ सौताडा ता . पाटोदा जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

५०२ पै 


५०२ पै 

५०२ पै 


५०३ पै 


५०३ पै 


५०४ पै 


एकुण 


०.४३ 


२६७ 


०.०४ 


०.१५ 


९ .० ९ 


०.२१ 


०.९ ५ 


२६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र . १३ सौताडा ता . पाटोदा 

जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . १३ सौताडा ता.पाटोदा 
जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अ.क्र . 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन १८- २४ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .१३ सौताडा 
ता . पाटोदा जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : - ०१.०३.२०२३ 

ठिकाण : - बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


९ 


भाग १ - पुरवणी 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ८८ / २००६ 


दिनांक २४ / ०२ / २०२३ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


४ 


५ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०६ वाघीरा ता . पाटोदा . जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं . 
५३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ : फाल्गुन , १८-२४ , शके १ ९ ४४ 


५३४ 


५३७ 

५३८ 


५३ ९ 


एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.४८ 


( ०.०५ पो.ख ) 


9.00 

( ०.०३ पो . ख ) 

१.३५ 

०.६० 

( ०.०२ पो . ख ) 

०.१ ९ 


३.६२ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : -गाव तलाव क्र . ०६ वाघीरा ता . पाटोदा 
प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव क्र . ०६ वाघीरा ता . पाटोदा 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


अ.क्र . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - वाघीरा ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही . 


२६ ९ 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

दिनांक : २४/०२/२०२३ 

ठिकाण : बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ १५ , २०२३ : फाल्गुन , १८- २४ , शके १ ९ ४४ 


१० 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) , सेलू जि . परभणी यांजकडून 
जाहिरनामा 


भाग १ - पुरवणी 

संस्थानची विरासत मंजूर करण्याकरीता अपिल सादर केले असुन यापुर्वी 
या जमीनीची विरासत आमचे वडील नारायण व्यंकटेश मंडलिक यांच्या 
नावे मंजूर आहे . तरी त्यांचा मृत्यु दिनांक १६/१२/२०१० रोजी झाला 
आहे . करीता ही विरासत वारसा आधारे केशव नारायण मंडलिक विरासदार 
व सिकमीदार १.विनोद अनंत मंडलिक २. गोपाळ विश्वनाथ मंडलिक यांचे 
नावे करण्याची कार्यवाही चालू आहे तरि हितसंबंधी कोणी असल्यास एक 
महिण्याच्या आत आपण प्रत्यक्ष अथवा वकिल ( विधिज्ञ ) मार्फत उपविभागीय 
अधिकारी कार्यालय सेलू येथे आक्षेप नोंदवावा . 

ठिकाण - सेलू 

दिनांक / ०२ / २०२३ 


जा क्र . २०२२ / अतियात / सिआर / दिनांक २८ / ०२ / २०२३- दिनांक 
/ ०२ / २०२३ या जाहिरनाम्याद्वारे कळविण्यात येते कि , मी केशव नारायण 
मंडलिक रा . सेलू ता . सेलू जि . परभणी येथील असुन जाहिरनामा प्रसिध्दीस 
कारण की , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय सेलू येथे आम्ही आमचे 
नावाने दिनांक ६/०८/२०२१ रोजी श्री . केशवराज बाबासाहेब मंदिर संस्थान 
मौजे सेलू ता . सेलू येथील सर्वे नं १५० क्षेत्र व्हे ० आर व पोटखराब ०१३ 
आर , सर्वे नं १५१ क्षेत्र ० हे ० आर व पोटखराब १ हे . ६२ आर , सर्वे नं १५२ 
क्षेत्र रहे ०० आर व पोटखराब • हे २२ आर व सर्वे नं ८७ क्षेत्र १४ हे ११ 
आर व पोटखराब ० हे ७० आर जमीन श्री केशवराज बाबासाहेब मंदिर 


सही / 
उपविभागीय अधिकारी , सेलू 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


